PART २०२० ऑलिम्पिक- 
आर्थिक वर्ष २०२०-२१ करीता निधी 
वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-३०२०/प्र.क्र.३३/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०३ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. केआरए-२०१५/प्र.क्र.२०७/क्रीयुसे-१, 
दि. १६.१०.२०१५. 

२. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रीडायो-२३१८/प्र.क्र.१७८/क्रीयुसे-१, 
दि. १७.११.२०१८ 

३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६.०४.२०२० 

४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र, अर्थसं-२०२०,प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४.०५.२०२० 

५. शासन निर्णय, समक्रमांक दि. ०२.१२.२०२० व दि. १८ डिसेंबर, २०२० 

६. सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीयुसे/ शिक्रीपी/ मि- 
२०२०ऑ/का-११/५८०, दि. ०५ जानेवारी, २०२१ 


प्रस्तावना :- 


टोकीयो जपान येथे सन २०२० मध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत, महाराष्ट्रातील जास्तीत 
जास्त खेळाडूंचा सहभाग होऊन, कमीत कमी २० पदके महाराष्ट्राला मिळण्याच्या दृष्टीने कृती 
आराखडा तयार करुन त्याबाबतची अंमलबजावणी करण्याकरीता संदर्भाधीन क्र.(१) येथील शासन 
निर्णय दि. १६ ऑक्टोबर, २०१५ अन्वये सहसंचालक (क्रीडा) यांचे अध्यक्षतेखाली कार्यकारी 
समितीची स्थापना करण्यात आली. २०२० ऑलिम्पिक साठी महाराष्ट्रातील १६ निवडक खेळातील 
संभाव्य प्रतिभा संपन्न खेळाडूंच्या निवडीसाठी पात्रता व निकष निश्चित करुन खेळाडूंची निवडीस 
अंतिम स्वरुप देणे इत्यादी संदर्भातील कृती आराखडा तयार करावा, असे समितीने ठरविले. 
त्यानुसार १७५ खेळाडूंची प्राथमिक यादी तयार करण्यात आली. 

सदर यादीतील संभाव्य खेळाडूंच्या कामगिरीचा आढावा घेऊन, निवड करण्यात आलेल्या 
खेळाडूंना क्रीडा सुविधा अद्यावत करण्यासाठी अर्थसहाय्य म्हणून संदर्भ क्र. (2) येथील दि. 
१७.११.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार एकूण १८९ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 
तसेच, टोकिओ ऑलिम्पिकमध्ये दिव्यांग खेळांचा (पॅरा गेम्स) समावेश असल्याने यासाठी निवड 
करण्यात आलेल्या दिव्यांग खेळाडूंना तसेच, सर्व साधारण खेळाडूंना क्रीडा सुविधा अद्यययावत 
करण्यासाठी संदर्भ क्र. (4) येथील शासन निर्णय, दि. ०२.१२.२०२० व दि. १८.१२.२०२० अन्वये 
रू. १७८.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी पात्र 
ठरलेल्या उर्वरित सर्वसाधारण खेळाडूंना क्रीडा सुविधा अद्यावत करण्यासाठी आवश्‍यक अर्थसहाय्य 
मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-३०२०/प्र.क्र.३३/क्रीयुसे-१ 


शासन निर्णय :- 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय स्तरावर क्रीडा Grey व तंत्र संबंधात खास 
शिक्षणाचा दर्जा वाढविणे (ऑलम्पिक अभियान) या योजनेसाठी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या 
तरतूदी मधून खालील विवरणामध्ये दर्शविलेल्या बाबीसाठी रु. ०५.०० लक्ष (रुपये पाच लक्ष फक्त) 
एवढी तरतूद वितरीत करण्यास व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


खर्चाच्या बाबी 

अ.क्र. खर्चाची बाब रक्‍कम रु. 
खेळाडूंना वितरित करावयाची रक्‍कम 

शै राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या संभाव्य २ सर्वसाधारण | रु.५,००,०००/- 


खेळाडूंना अनुदान वितरित करणे. ( खेळाडूंची नावे व 
अर्थसहाय्य याचा तपशील शासन निर्णयासोबतच्या 
परिशिष्ट-अ नुसार आहे.) 


एकूण रु. ५,००,०००/- 
(रु.पाच लक्ष फक्‍त) 


२. सन २०२०-२१ मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर क्रीडा कौड़ाल्य व तंत्र संबंधात खास शिक्षणाचा दर्जा 
वाढविणे (ऑलिम्पिक अभियान) याकरीता उपलब्ध झालेल्या रु.१०००.०० लक्ष एवढया तरतुदी 
मधून सदर निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

यावा. 

|. उपरोक्त निधी आवऱ्यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी 
प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आंहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बॅक खात्यात हा 
निधी ठेऊ नये. 

॥. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध 
आदेडा/नियम/ शासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमळबजावणी करुन वरील 
वितरीत तरतूदीचा विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च “मागणी क्र.ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व 
खेळ, (०९) खेळाडूंना शिष्यवृत्या व पुरस्कार, (०९) (०९) राष्ट्रीय स्तरावर क्रीडा कौशल्य व तंत्र 
संबंधात खास शिक्षणाचा दर्जा वाढविणे (ऑलिम्पिक अभियान), ३१ सहाय्यक अनुदाने वेतनेतर, 
(२२०४-५३६८)” या लेखाशीर्षाखाली या आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीतून करण्यात यावा. 

४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दि. १६.०४.२०२० व शासन निर्णय, वित्त विभाग, 
दि. ०४.०५.२०२० मधील सूचनानुसार उपरोक्‍त तरतुद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-३०२०/प्र.क्र.३३/क्रीयुसे-१ 


यावी. प्रस्तुत प्रकरणी वित्त विभाग, शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद 
अटींची पूर्तता होत आहे. सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अन्य बाबी सदर आदेशास लागू 
नाहीत. यासाठी लेखा अधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 
५. सदरचा झासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४८/१४७१, 
दि.२०.११.२०२० व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५९९/२०२०/व्यय-५, 
दि. २५.११.२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७९0/५/.॥0/59॥॥.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०३१७४४१६४७२१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Swati Madhukar oN: CN = Swati Madhukar Nanal, 


IN, S= 


laharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


U = School Education and Sports Department 
Nanal ian 


Date: 2021.02.03 17:49:59 +05'30" 


(स्वाती म. नानल) 


मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७) मा.राज्य मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


) महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, सर्व विभाग (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१२) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 
१३) संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 
१४) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
) 
) 
) 


११ 


१५) वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई. 
१६) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७) निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-३०२०/प्र.क्र.३३/क्रीयुसे-१ 


परिशिष्ट - “अ 


शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.क्रीडायो-३०२०/प्र.क्र.३३/क्रीयुसे-१, 


दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०२१ चे सहपत्र. 


अ.क्र. | खेळाडूचे नांव खेळ प्रकार  ।वर्गवारी ।मान्य केलेले अर्थसहाय्य 
(रु.लक्ष) 
कु. अभिज्ञा पाटील (सर्वसाधारण) । शूटिंग ब रु.३.०० 
२ कु. बिलवा गिराम (सर्वसाधारण) । डायव्हिंग क रु. २.०० 
एकूण | रु. ५.०० 
(रुपये पाच लक्ष फक्त) 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


1 DN: CN = Swati Madhukar N: I,C=IN,S 
Swati Madhukar १५९३ secure: Naval c 


Nanal 


Maharashtra, OU = School Education and 
Sports Department 
Date: 2021.02.03 17:50:24 +05'30' 


(स्वाती म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


